सन 2029-22 करिता वनामती व रामेती संस्थेना, 
लेखाशिर्ष - २४०१ ४२५८ (अनिवार्यी - ३१ - 
सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु. १३.६५९ 
लक्ष अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्ुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९०/३-ओ 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : ०९ नोव्हेंबर, २०२१ 


) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.वनास-२०१४/प्र.क्र.२०६/३-अ, दि. १९.०८.२०१४ 
) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.वनास-२०१४/प्र.क्र.२०६/३-अे, दि. १२.०९.२०१४ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र.वनास-४०१४/प्र.क्र.२०६/३-अ, दि. २४.०२.२०१५ 
) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २४.०६.२०२१ 

) वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी नि लेखा अधिकारी, वनामती, नागपूर यांचे पत्र क्र.वनामती/लेखा-१ 
/२१२६/२०२१, दि. २४.०९.२०२१ 
६) लेखाधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र. कृआ/ 
अर्थसंकल्प/अनु.वा.४२५८/३२३५७, दि. २९.०९.२०२१ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील कृषि विकास कार्यक्रमाचे महत्व लक्षात घेऊन कृषि विभागातील तसेच कृषि 
विकासाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना व कर्मचाऱ्यांना अदयावत प्रशिक्षण देण्याचे उद्दीष्ट लक्षात घेऊन नागपूर 
येथे वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था सुरु करण्यात आली आहे. सदरहू 
संस्था ही राज्यातील शिखर प्रशिक्षण संस्था म्हणून घोषित करण्यात आली असून नागपूर, पुणे, 
औरंगाबाद,अमरावती,नाशिक,कोल्हापूर व खोपोली येथील सात रामेती या शिखर प्रशिक्षण संस्थेच्या 
संलग्न कृषि व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था (रामेती) म्हणून घोषित करण्यात आल्या आहेत. 

वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, (वनामती), नागपूर ही 
महाराष्ट्र शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देणारी एक अग्रगण्य स्वायत्त संस्था आहे. या 
प्रशिक्षण संस्थेमध्ये महाराष्ट्र शासनाचे गट-ब अधिकारी व गट-क कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण घेतले जातात व 
प्रशिक्षणाश्ञी संबंधित संपूर्ण कामे केळी जातात. सदर प्रशिक्षण पार पाडणेसाठी कृषि विभागाची मालकीची 
इमारत असून सदर इमारतीमध्ये होणारा अनुषंगिक खर्च (मालमत्ता कर, पाणी कर, विद्युत देयक, पाणी 
देयक, इतर कार्यालयीन खर्च) हे वनामती, नागपूर संस्थेमार्फत भागविण्यात येतात. त्याकरिता संस्थेस 
शासनाकडून वेळोवेळी सहाय्यक अनुदान (39) या उद्दिष्टाखाली अनुदान दिले जाते. त्यानुषंगाने 
संदर्भाधीन दि. २९.०९.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये, लेखाधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे यांनी वनामती व रामेती संस्थेकरिता लेखाशिर्ष- २४०१ ४२५८ (अनिवार्य)-३१- सहाय्यक 
अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.४५,५०,५००/- अनुदान उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९०/३-ओ 

(अनिवार्य) लेखाशिर्ष-२४०१ ४२५८ (अनिवार्य) - ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.४५.५३ 
लक्ष इतकी तरतुद करण्यात आलेली आहे. परंतु, संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये वित्त विभागाने विहीत केल्याप्रमाणे सदर योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पित निधीच्या फक्त 
go टक्के निधी म्हणजेच रु. २७.३१८ लक्ष निधीच उपलब्ध होईल. तथापि, वित्त विभागास सदर 
प्रकरणाची नस्ती सादर केली असता वित्त विभागाने सदर बाबीसाठी मंजूर असलेल्या रु.४५.५३ लक्ष 
अनुदानाच्या ३० टक्के म्हणजेच रु.१३.६५९ लक्ष इतके अनुदान उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता दिली 
आहे. सबब सन २०२१-२२ करिता वनामती व रामेती संस्थेना, लेखाशिर्ष - २४०१ ४२५८ (अनिवार्य) - ३१ 
- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) अंतर्गत रु.१३.६५९ लक्ष अनुदान आयुक्त(कृषि) यांना उपलब्ध करुन 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 

शासन निर्णय :- 

१ वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, नागपूर व तिच्या सात संलग्न 
संस्थांना सन २०२१-२२ या वर्षाच्या वेतनेत्तर खर्चासाठी रु. १३.६५९ लक्ष (अक्षरी रुपये तेरा लक्ष 
पासष्ठ हजार नऊशे फक्त) अनुदान आयुक्‍्त(कृषि) यांना उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे. 

२ याप्रित्य्थ होणारा खर्च सन २०२१-२२ मध्ये मंजूर केलेल्या अनुदानातून खालील 
ळेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 

मागणी क्रमांक- डी-३ 

२४०१,पीकसंवर्धन 

१०९,विस्तार व प्रशिक्षण 

(०१)(४६) वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण 
संस्था,नागपूर व तिच्या सात संलग्न संस्थांना सहाय्यक अनुदान (अनिवार्य) 
(दत्तमत) (२४०१ ४२५८) 

३१, सहाय्यक अनुदान (वेतनेत्तर) 


३ मंजुर निधी खर्च करतांना तो विहित कार्यपध्दतीस अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / टेंडर 
नियमावली व नियमांचे / प्रक्रियेचे अवलंबून /वित्तीय अधिकाऱ्याच्या मर्यादेत, सार्वजनिक 
बाधकाम विभागाच्या मॅन्युअलचे अधिन राहून / सी.व्हि.सी. च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार/ 
सी.ए.जी.च्या निर्देशानुसार/ प्रचलित शासन निर्णयानुसार/ नियम/परिपत्रक/ 
तरतुदीनुसार/बजेट व कोषागार नियमावलीनुसार खर्च करण्यात येईल याची दक्षता 
घेण्यात यावी. 

४ या उपलब्ध निधीमधून प्राधान्याने इमारत कर, पाणी कर, विद्युत देयक व इतर कार्यालयीन 
खर्च करावा. 

५ मंजुर सदर निधीच्या आहरण व वितरणाचे अधिकार संचाळक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि 
विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर यांना प्रदान करण्यात येत आहे. 

६ सदर वितरीत निधीच्या अंतर्गत झालेल्या खर्चाचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनाकडे सादर 
करण्याची कार्यवाही संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी 
करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.१९०/३-ओ 


७ सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.३०६/२१/व्यय१, 
दि.२५/१०/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या wWww.maharashtra.gov.in या Unde "थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११०९१५१९०१९७०१ असा आहे. हा 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath 


Mhapankar 
Date: 2021.11.09 15:25:48 +05'30' 
( हे.गो.म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई 

२. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

३. संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषि विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था,नागपूर 

४. संचालक (आत्मा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० जादा प्रतींसह) 

५. सर्व संचालक / सर्व सहसंचालक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता /लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

७. सर्व विभागीय कृषी सह संचालक, 

८. कृषि सह संचालक ( विस्तार), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, 

१०. प्राचार्य, सर्व रामेती, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ( पुणे, कोल्हापूर, औरंगाबाद, अमरावती, नाशिक, 
नागपूर व खोपोली) 

११. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे (संगणक कक्ष), नवीन प्रशासन भवन, मुंबई, 

१२. वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प-१२), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१३.कार्यासन २-अ, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४.निवड नस्ती ३-ओ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


